ज्ञापन :- 


गट-ब (अराजपत्रित) मधीळ सहायक कक्ष अधिकारी या पदावर नियुक्ती करण्यासाठी घेण्यात 
आलेल्या सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१७ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१७ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या 
उमेदवारांचे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियतवाटप 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
क्रमांक : एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दूरध्वनी क्रमांक : ०२२-२२७९४१७२. 
दिनांक : २२ मे, २०१८ 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने क्रमांक: १४४२(२)(२/२०१७/१३-अ, दिनांक ७.५.२०१८ च्या पत्रान्वये 


शिफारस केलेल्या व निवडसूचीत समावेश करण्यात आलेल्या सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मधील 


उमेदवारांचे त्यांच्या नावांसमोर दर्शविलेल्या मंत्रालयीन विभाग/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 


कार्यालयात सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियतवाटप करण्यात येत आहे. 


२. सोबतच्या विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांची नेमणूक पुढील अटी व शातीच्या 


अधिन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात करण्यात यावी :- 


(१) 


सदर विवरणपत्रातील सर्व उमेदवारांनी दिनांक २५.०६.२०१८ पर्यंत संबंधित 
विभाग/कार्यालयात व्यक्‍्तिठा: उपस्थित राहून अस्थायी नियुक्‍तीचा स्वीकार करणे 
आवश्‍यक आहे. सदरहू कालावधीत उमेदवारांनी अस्थायी नियुक्ती स्विकारली नाही 
तर त्यांचे नाव कोणतीही पूर्वसूचना न देता, या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात येईल. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती 
स्वीकारणाऱ्या उमेदवारांची ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियम, १९८२ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिनांक ७.५.२०१८ 
च्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारस क्रमांकानुसार राहिल. 

SHUT आयोगाकडे केलेल्या अर्जातील दाव्याची तपासणी / पडताळणी आयोगाने 
केलेली नसल्याने, नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना, महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ साठी देण्यात आलेल्या 
जाहिरात क्रमांक : ६८/२०१७, दिनांक १३.१०.२०१७ मध्ये नमूद केल्यानुसार 
वयोमर्यादेची दिनांक १.८.२०१७ रोजीच्या अर्हतेनुसार तसेच शैक्षणिक आणि अन्य 
अटींची दिनांक २७.१०.२०१७ रोजीच्या अर्हतेनुसार खाली नमूद केलेली मूळ प्रमाणपत्रे 
उमेदवारांनी सोबत घेऊन जावीत. नियुक्‍ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाताना सदर 
प्रमाणपत्रांची साक्षांकित प्रत उमेदवाराजवळ असणे अत्यावश्‍यक आहे :- 

(अ) वयोमर्यादा (दिनांक १.८.२०१७ राजी) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


(4) 


(ब) अधिवास : मुख्य परीक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केल्याप्रमाणे 

(क) शौक्षणिक अर्हता: सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने मान्य 
केलेली समतुल्य अर्हता मुख्य परीक्षेचा अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास 
किंवा तत्पूर्वी म्हणजेच दिनांक २७.१०.२०१७ रोजी किंवा तत्पूर्वी धारण करणे 
अत्यावइक आहे. 

(ड) महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या बाबत 
महिळा आरक्षणासंदर्भात विहित केलेले दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र 

(इ) मागासवर्गीय असल्यास जाती/जमातीबद्दळ विहित नमुन्यात आणि विहित 
अधिकाऱ्याने दिलेले मूळ प्रमाणपत्र. तसेच संबंधित विभागीय जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समिती यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र. अनुसूचित जाती व 
अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमीलेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ 
या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र. 

(फ) खेळाडू/शारीरिक अपंग असल्यास, त्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले 
मूळ प्रमाणपत्र. 

उमेदवारांच्या पात्रता विषयक म्हणजेच शिक्षण, वय, खेळाडू, शारीरिक अपंग, जाती 
विषयक प्रमाणपत्र, इत्यादीबाबतच्या मूळ प्रमाणपत्रांची पडताळणी आयोगाने तसेच या 
विभागाने केली नसल्यामुळे या सर्व बाबतीत नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी पडताळणी करणे 
आवश्यक आहे. प्रस्तुत उमेदवारांचे शिक्षण, वय, खेळाडू असल्यास त्याबाबतची 
प्रमाणपत्रे, शारीरिक अपंग असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे, इत्यादीबाबतची मूळ 
प्रमाणपत्रेही अधिसूचनेत नमूद केलेल्या अर्हतेनुसार आहेत किंवा कसे? हे नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती करतानाच प्रथम तपासून पहावीत. 
आयोगाला केलेल्या अर्जातील दाव्याच्या तपासणीसाठी आवश्‍यक व योग्य ती प्रमाणपत्रे 
उमेदवार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांना सादर करु शकला नाही तर, उमेदवाराची नियुक्ती 
करण्यात येणार नाही व उमेदवाराची शिफारस आपोआप रद्द समजण्यात येईल व तसे 
आयोगाला कळविण्यात येईल. 

महिलांच्या आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या महिला उमेदवारांकडून 
महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ८२/२००१/मसेआ- 
२०००/प्र.क्र.४१५/का.२, दिनांक २५.५.२००१ नुसार शासनाने प्रस्तावित केलेले उन्नत 
व प्रगत गटात (क्रिमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते ३१.३.२०१७ या 
वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र संचालक, महिला व बाल कल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ यांचेकडून तपासून घेण्यात येईल व त्यामधील सूचनांनुसार 
कार्यवाही करण्यात येईल. 

खेळाडूंसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या 
उमेदवारांची शिफारस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १.७.२०१६ आणि 

पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


त्यास अनुसरुन प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, शासन 
शुध्दीपत्रक क्रमांक : राक्रीधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रीयुसे-२, दिनांक १८.८.२०१६ व 
तदनंतर शासनाने या संदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार गट-ब 
पदासाठी निश्चित केलेले दिनांक १६.०५.२०१७ रोजीचे किंवा तत्पुर्वीचे क्रीडा प्रमाणपत्र 
व त्यासंदर्भातील संबंधित विभागीय क्रीडा उपसंचालकाच्या दिनांक २७.१०.२०१७ 
रोजीचा किंवा तत्पूर्वीचा क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणीबाबतचा अहवाल सादर करण्याच्या 
अधीन करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार गट-ब पदाकरीता ग्राह्य असल्याबाबतच्या 
संबंधित विभागीय उपसंचालकांच्या वर उल्लेखित विहित दिनांकाच्या पडताळणी 
अहवालाच्या तपासणीनंतरच गुणवत्ताधारक खेळाडू पदावर शिफारपात्र ठरलेल्या 
उमेदवारांना नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
अपंगांसाठी राखीव पदावर शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य 
प्रशासन विभाग,सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाच्या खाली नमूद करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकांमधील 
सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात येईल :- 
(अ) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग १००३/प्र.क्र.१२७/ 
२००३/१६-अ, दिनांक ६.५.२००४ 
(ब) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र- 
२००९/प्र.क्र.९/सुधार-३, दिनांक ३.८.२०१० 
(क) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक : अपंग 
२००९/ प्र.क्र.१३३/सुधार-३, दिनांक १४.१.२०११ 
(ड) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अप्रकि २०१२/ प्र.क्र.२९७/ 
आरोग्य-६, दिनांक ६.१०.२०१२ 
ज्या मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील पदावर शिफारस करण्यात आली 
असेल त्या उमेदवारांबाबत सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००४/प्र.क्र.५७०/मावक-५, दिनांक १६.५.२००७ 
मधील सूचनेनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
मागासवर्गीय प्रवर्गातील उमेदवारांच्याबाबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 
व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास अनुसरावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : बीसीसी-२०१२/प्र.क्र.३३२/१२/१६-ब, दिनांक 
१८.५.२०१३ मध्ये नमूद सूचनांनुसार नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित 
असून, मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या पदावरील नियुक्तीसाठी शिफारस 
करण्यात आलेल्या उमेदवारांबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : 
बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक १२.१२.२०११ मधील तरतूदीनुसार 
जात वैधता प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्‍ती 
करण्यात येईल. सदरहू उमेदवाराकडे जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त करुन 
घेतलेले जाती वैधता प्रमाणपत्र असल्यास त्याने नियुक्तीसाठी हजर होताना ते सादर 
करावे. नसल्यास त्याने जाती प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्‍यक असलेली सर्व 
पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


(१०) 


कागदपत्रे/ प्रमाणपत्रे नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास तात्काळ उपलब्ध करुन देणे आवश्‍यक 
आहे. 

नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्याने विनाविलंब सदर कागदपत्रे संबंधित जाती प्रमाणपत्र 
पडताळणी समितीकडे पाठवावी. याशिवाय संबंधित उमेदवाराने देखील स्वतंत्रपणे 
जात पडताळणी समितीकडे त्याच्याकडे असलेले कागदपत्रे/पुरावे सादर करुन 
पाठपुरावा करावा. जात पडताळणी समितीकडून जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराची राहील. तसेच, शिफारस करण्यात आलेल्या 
सर्व उमेदवारांचे जाती दावे (जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र) संचालक, 
समाजकल्याण संचालनालय, पुणे यांच्याकडून व जमातीचे दावे (जात प्रमाणपत्र व जात 
वैधता प्रमाणपत्र) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्याकडून ते 
संबंधित समितीकडून निर्गमित करण्यात आल्याची खातरजमा करुन घेण्याची कार्यवाही 
देखील नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी करावी. 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर AAACN नियुक्‍त होणाऱ्या उमेदवाराकडे सामान्य 
प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक 
१९.३.२००३ मधील तरतुदीनुसार (अ) D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. 
किंवा 0 स्तर किंवा 8 किंवा ७ स्तर पैकी कोणतीही एक परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 
प्रमाणपत्र किंवा (ब) महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई यांचेकडील अधिकृत 
॥॥5-0॥ परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र यापैकी एक प्रमाणपत्र किंवा माहिती तंत्रज्ञान 
(सा.प्र.वि) विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : मातंस २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक 
४.२.२०१३ व शासन पुरकपत्र क्र.मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७०/३९, दिनांक ८.१.२०१८ मध्ये 
नमूद केल्यानुसार आवश्‍यक संगणक अर्हता आवश्‍यक आहे. तथापि, नियुक्‍ती 
स्विकारण्याच्या वेळेस सदर प्रमाणपत्र/अर्हता उमेदवारांकडे नसल्यास नियुक्‍ती 
स्विकारल्यापासून दोन वर्षाच्या आत उमेदवाराने उपरोक्‍त शासन निर्णयातील नमूद 
संस्थेचे संगणक ज्ञानाच्या अर्हतेचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्‍यक राहील. या विहित 
कालावधीत उमेदवाराने सदर प्रमाणपत्र सादर न केल्यास उमेदवाराच्या सेवा समाप्त 
करण्यात येतील ही बाब उमेदवाराच्या नियुक्‍ती आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात 
यावी. 
शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक १३.०८.२०१४ तसेच अन्य अद्यावत 
शासन निर्णयामधील तरतूदीआधारे सदर सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची शिफारशी 
करण्यात येत आहेत. शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी केलेल्या सूचना विचारात घेता 
सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांच्या पदाकरिता अमागास समांतर आरक्षित पदांसाठी 
शिफारसपात्र ठरलेले उमेदवार हे प्रत्यक्षात खुल्या (अराखीव) प्रवर्गातीलच उमेदवार 
आहेत याची त्यांच्या शाळा/ महाविद्यालय सोडल्याच्या दाखल्याआधारे तसेच अन्य 
तदनुषंगिक दस्तऐवजा आधारे नियुक्तीपूर्वी खात्री व पडताळणी करुनच त्यांना सहायक 
कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती देण्यात यावी. 
शिफारसप्राप्त ठरलेल्या १०७ उमेदवारांनी मुख्य परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या 
ओळखपत्राच्या प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शासनास अद्याप प्राप्त झालेल्या 

पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


(१४) 


नाहीत. सदरहू प्रती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून प्राप्त झाल्यानंतर नियुक्‍ती 
प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येतील. उमेदवारांच्या आवेदनपत्राची संगणकीय 
प्रत/अर्जातील फोटो यावरुन प्रत्यक्षात रुजू झालेला उमेदवार तोच आहे का, तसेच मुख्य 
परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळाखपत्रावरुन अर्जातील उमेदवाराचा फोटो व 
स्वाक्षरी, ओळखपत्रातील फोटो व स्वाक्षरी त्याच उमेदवाराची आहे का, सादर केलेले 
ओळखपत्र अधिकृत आहे का, याची yaya सखोळ तपासणी करावी. तसेच 
उमेदवारांनी परीक्षेच्यावेळी सादर केलेल्या ओळखपत्राची वैधता संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून तपासून घेण्यात यावी. तद्‌नंतरच संबंधित उमेदवाराची सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावर नियुक्ती करण्यात यावी. 
साक्षांकन नमुना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या www.mpsc.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नियतवाटप करण्यात आलेल्या उमेदवारांनी तो तेथून 
डाऊनलोड करावा. सदर साक्षांकन नमुना पूर्णपणे भरुन उमेदवाराने त्याचे नियतवाटप 
करण्यात आलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर होताना सादर करावा. हजर झालेल्या 
उमेदवारांकडून साक्षांकन नमुने प्राप्त करुन घेतल्यानंतर उमेदवारांच्या पूर्व-चारित्र्याची 
पडताळणी सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : चापअ १००८/ 
प्र.क्र.२१४/०८/१६-अ, दिनांक ९.१.२००९ Helles तरतुदी विचारात घेऊन पोळीस 
विभागाकडून करुन घ्यावी व अहवाल प्रतिकूल असल्यास, प्रस्तुत शासन निर्णयातील 
सूचनांनुसार संबंधित उमेदवारांच्याबाबत तातडीने कार्यवाही करुन तसे या विभागास 
अवगत करावे. “प्रस्तुत उमेदवारांची नियुक्ती त्यांच्या पूर्व-चारित्र्याची पडताळणी 
करण्यापूर्वी करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती पुढील आदेश होईपर्यंत 
करण्यात आली आहे व सेवासमाप्ती पूर्वसूचना न देता करण्यात येईल.” असा स्पष्ट 
उल्लेख उमेदवारांच्या नियुक्तीच्या आदेशात करण्यात यावा. उमेदवाराच्या चारित्र्य 
पडताळणी संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन परिपत्रक क्रमांक : चापअ 
१०१२/प्र.क्र.६३/१६-अ, दिनांक २६.८.२०१४ मधील सूचनादेखील विचारात घेण्यात 
याव्यात. 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व्यतिरिक्त इतर सर्व मागास प्रवर्गातील 
उमेदवारांचे उन्नत व प्रगत गटात (क्रीमिळेयर) मोडत नसल्याचे दिनांक १.४.२०१६ ते 
३१.३.२०१७ या वित्तीय वर्षातील किंवा तदनंतरचे प्रमाणपत्र सामाजिक न्याय, 
सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : सीबीसी- 
१०/२००६/प्र.क्र.१५/मावक-५, दिनांक ३०.६.२००६ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार 
तपासण्यात यावे. तसेच, यासंदर्भात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
शासन निर्णय क्रमांक : सीबीसी-१०/२००८/प्र.क्र.६९७/विजाभज-१, दिनांक 
२४.६.२०१३ अन्वये विहित केलेली तरतूद विचारात घेण्यात यावी. 
मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्र. २०५३/२०१४ प्रकरणी 
होणाऱ्या अंतिम निर्णयाच्या तसेच समांतर आरक्षणाच्या मुद्दयासंदर्भात तसेच अन्य 
मुद्दयासंदर्भात विविध मा. न्यायालय/मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या 
न्यायिक प्रकरणातील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून महाराष्ट्र लोकसेवा 
पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


(94) 


(२१) 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


आयोगाने सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ मधून उमेदवारांची 
शिफारस केली आहे याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.टीआरएन-२०१४/३४२/ 
प्र.क्र.५०/१४/१२-अ, दिनांक २७.५.२०१४ व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक 
क्र.कअप-१२१४/प्र.क्र.६५/१४ब, दिनांक १३.५.२०१५ नुसार सर्व संवर्गातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार (पायाभूत) प्रशिक्षण अनिवार्य आहे. 
त्यानुसार प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
प्रशिक्षणासाठी सक्तीने उपस्थित राहणे गरजेचे असून, प्रशिक्षणासाठी नामनिर्देशित 
करण्यात आलेले अधिकारी/कर्मचारी यांना संबंधित विभागप्रमुख यांनी कार्यमुक्त करणे 
देखील सक्तीचे आहे. 

सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची पदे ही मंत्रालयीन विभाग आणि महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाच्या कार्यालयात असल्याचे परीक्षेच्या जाहिरातीत स्पष्ट करण्यात आले होते. 
त्यामुळे अन्य जिल्ह्यामध्ये नियुक्‍ती देण्याची विनंती मान्य केली जाणार नाही व या 
संदर्भातील अर्जाची दखल घेतली जाणार नाही. तसेच, अन्य विभाग/कार्यालयात 
पुनर्वाटप करण्याबाबतच्या विनंतीचाही विचार करण्यात येणार नाही. 

मुंबईबाहेरील उमेदवारांनी त्यांच्या मुंबईतील निवासस्थानाबाबतची व्यवस्था स्वत:च 
करावयाची असून त्यासाठी मुदतवाढ दिली जाणार नाही. 

अस्थायी नियुक्ती स्विकारण्यासाठी उपस्थित रहाण्याकरीता लागणारा प्रवास खर्च 
उमेदवाराने स्वत:च सोसावयाचा आहे. 

उमेदवाराने नियुक्‍ती स्विकारल्यानंतर सोबत जोडलेला रुजू अहवाल या कार्यासनास 
तात्काळ सादर करावा. 

विभाग/कार्यालयाने नियुक्तीसाठी रुजू होणाऱ्या उमेदवारांना तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात 
यावी व त्यासोबतचे प्रतिवेदन कोणत्याही परिस्थितीत नियुक्‍तीनंतर तात्काळ या 
विभागाकडे पाठविण्यात यावे. 

उक्त नमूद अटींची पूर्तता न झल्यास उमेदवारांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१८०५२२१७३४१८६८०७ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Gajanan 800१0 ५५५५” 


'95ae988a7c0050501 


b4fo, 
serial INumber=54b1 1b1ccbdc577d71dce3b313c3fefSdc2ad659e360f73b6 
U fa V 82d6b6fccb8aecf, cn=Gajanan Bhimrao Gurav 
Date: 2018.05.22 17:52:17 +05'30" 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


कार्यालयांसाठी सहपत्रे : 


१ उमेदवारांच्या नावाची यादी (उमेदवारांचा भ्रमणध्वनी व ई मेल 
क्रमांकासह) 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


ra, 
18021798aScled41ada8a72 


शासन ज्ञापन क्रमांकः एएससी १४१८/प्र.क्र. ९०/१४-अ, 


२) उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत 

3) सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१७ साठी 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या जाहिरातीची प्रत 
(अधिसूचना) 

४) प्रतिवेदन नमूना (उमेदवार दिनांक २५.०६.२०१८ पर्यंत आपल्या 
विभागात हजर न झाल्यास त्या उमेदवाराच्या आवेदनपत्राच्या 
संगणकीय प्रतीसह कोणत्याही परिस्थितीत दिनांक २६.०६.२०१८ 
पर्यंत या विभागास पाठविण्यात यावा.) 


प्रत :- 


अवर सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

सर्व संबंधित उमेदवार, यांना रुजू अहवालाचा नमुना प्रतीसह (ई मेल द्वारे) 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १४-३) (संग्रहार्थ) 


Ee) 


AN 


AD 
Se Se DS स 


oC 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


उमेदवारांसाठी रुजू अहवाल 


उमेदवाराचे नांव 


उमेदवाराची जन्मतारीख 


उमेदवाराची शौक्षणिक अहता 


उमेदवाराचा शिफारस क्रमांक 


उमेदवाराचा स्वत:चा मूळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. ने ज्या प्रवर्गातून 
शिफारस केली तो प्रवर्ग 


उमेदवाराचा भ्रमणध्वनी क्रमांक 


उमेदवाराचा ई-मेळ आय.डी. 


प्रति, 
अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
५वामजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 


महोदया, 
मी खाली सही करणार श्री/श्रीमती 


नमूद करतो/करते की, आपले ज्ञापन क्रमांक एएससी १४१८/प्र.क्र.९०/१४-अ, दिनांक २२-०५-२०१८ 


नुसार मी विभाग/कार्यालयात 


दिनांक रोजी रुजू झालो/झाले. सदरहू माहिती आपणास उचित 


कार्यवाहीसाठी कळविण्यात येत आहे. 


आपला/आपली विश्वासू, 


( ) 
उमेदवाराची सही व नांव 


(१ नियतवाटप केलेल्या विभाग/कार्यालयात हजर झाल्यानंतर उमेदवाराने तात्काळ वरील पत्र या विभागाकडे 
(सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन १४-अ) पाठवावे. अन्यथा त्यांना दिलेली नियुक्ती त्यांनी स्विकारली नाही 
असे समजून योग्य ती पुढील कार्यवाही केली जाईल याची त्यांनी नोंद घ्यावी 

Q) ज्ञापनामध्ये उमेदवाराच्या नावापुढे दर्शविलेला क्रमांक हा त्याचा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडील 
शिफारस यादीतील क्रमांक आहे. तो क्रमांक वर दर्शविलेल्या ठिकाणी नमूद करावा. 


नियतवाटप केलेल्या आयोग पुरस्कृत उमेदवारासंबंधी प्रतिवेदन 


क्रमांक : (विभाग/कार्यालयाचे नांव व पत्ता) 
दिनांक : 


प्रति, 


अवर सचिव (कार्यासन १४-ओ), 

सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

५ वा मजला, खोली क्रमांक ५५७-ए (विस्तारित) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई Yoo ०3२. 


विषय :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या उमेदवारांची 
सहायक कक्ष अधिकारी पदावर नियुक्‍ती 
सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ 

संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभागाचे क्र.एएससी १४१८/प्र.क्र.९०/१४-अ, 
दिनांक २२-०५-२०१८ चे ज्ञापन. 


संदर्भाधिन उमेदवारांबाबतचे प्रतिवेदन पुढीलप्रमाणे आहे :- 
(अ) नियुक्‍ती स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव शिफारस क्रमांक 


(ब) नियुक्‍ती न स्विकारणारे उमेदवार 


अ.क्र उमेदवाराचे नांव ठिफारस क्रमांक 


वरील (अ) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांनी योग्य ती प्रमाणपत्रे सादर केळी असून ते सहायक कक्ष 
अधिकारी पदावरील नियुक्‍तीकरीता आवश्‍यक त्या सर्व अटी पूर्ण करीत असल्याने त्यांच्या 
नेमणुकीबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले असून त्यांच्या प्रती सोबत जोडण्यात आल्या 
आहेत. तसेच विहित कालावधीत नियुक्‍ती न स्विकारणाऱ्या (ब) येथे दर्शविलेल्या उमेदवारांचे मूळ 
अर्ज (उमेदवाराने आयोगास सादर केलेल्या आवेदनपत्राची संगणकीय प्रत) सोबत परत पाठविण्यात 
येत आहेत. 


सहपत्र :- वरीलप्रमाणे (सही व पदनाम) 


सरळसेवा सहायक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा २०१७ मधून मंत्रालयीन विभागात व महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात करावयाचे 


नियतवाटप 


तवाटप 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन क्र. एएससी १४१८/प्र.क्र.९०/१४-अ, दिनांक २२ मे, २०१८ सोबतचे (विवरणपत्र "अ" 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. 
शिफारस 
क्रमांक 


उमेदवारांचे नांव 


NERLEKAR PAVAN VILAS O 


naiknaware santosh vitthal 
NAVHAL ANAND OMPRAKASH 
kapil Deelip Nikam 


CHOUGULE PRITAM PRAKASH 


3 


BC 
Open 
Open 
OBC 


Open 


AKHARE PALLAVI O 
PRADEEPRAO 

SAMARJIT BALAVANT PATIL Open 
Parit Sangappa Prabhudeva 


SHINDE DASHRATH TUKARAM 


YADAV ANUPSINH 


UNKUMAR 
MLING BHAGWAN 


BC 


Open 
Open 
Open 


AR 
RA BHANGE 


Open 


Open 


SARANG SHRIDATTA SARADE 
SATISH VIJAY JADHAV 


JAMDADE MAHESH 


satish chandrakant patil 
SHEWALE DATTU BALU 


BHARAT DEEPAK VITTHAL 


KSHIRSAGAR VISHAL SURESH 


Yelmar Yogesh Shivaji 


sisodia nikhilesh madanlal 
SOLANKI BHUSHAN DILIP 


PAWAR SHRIRAM BHAGAWAN 


NAGAWADE SACHIN SUNIL 
KADAM SACHIN ANKUSHRAO 


DESAI PRAVIN ANANDA 


CHANDRADIP MADHUKAR 
DUBOLE 


० 
KHAWAS SAINATH Open 


PRASHANT PRALHAD 
WANKHEDE 


Open 


eo) 
es) 
oO 


७] 
ee) 
oO 


(3 


BC 
BC 


(3 


Open 
Open 


Open 
Open 


Open 


Open 
Open 
Open 
Open 


oO 


n 
W 
र 


(3 


BC 


are 


नियतवाटप करण्यात आलेले 
मंत्रालयीन विभाग/ 
कार्यालयाचे नांव 


म.लो.आ.ने ज्या 
प्रवर्गातून शिफारस 
केली तो प्रवर्ग 


aed 


OPEN-General-4 


N-General-§& 


OP 
OPEN-General-9  ॥|गृह विभाग 
OPEN-General-¢ Je विभाग 
O 

P 


P 
P 
P आदिवासी विकास विभाग 
2 
2 


प ण विभाग 
विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर 


मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


N-General-8 
OPEN-General-90 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 


OPEN-General-99 |महसूल व वन विभाग 
O 


N-General-492 
OPEN-General-93 


OPEN-General-98 
OPEN-General-94 |गृह विभाग 
OPEN-General-9& |शालयशक्षणव क्राडा 
O 


E ES 

E | 

E = 

E a 

E = 

E Ss 

E a 

E S 

E a 

E रह 

E 2 

EN-General-V9 |अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
OPEN-General-9¢ |जलसंपदा विभाग 

E - कृषि, Ma, दुग्धव्यवसाय विकास व 

E 2 

E as 

E = 

E Ps 

E = 

E > 

E us 

E as 

E रडी 

E 2 

E eS 

E Be 


OPEN-General-98 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
() a 


ग्राम Te विभाग 
महाराष्ट्र लोकस 


नगर विकास विभाग 


भाग 


॥६-७818॥81-२० महाराष्ट्र लोकसे 


Pp 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
OPEN-General-29 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
0? 
2 
2 
2 
Pp 
P 
P 
Pp 
P 


N-General-22. ।मराठी भाषा विभाग 


OPEN-General-23 |शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
OPEN-General-28 |विधिव न्याय विभाग 
OPEN-General-24 |महसूल व वन विभाग 

0 


N-General-2& Jory, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 


मत्स्यव्यवसाय विभाग 
OPEN-General-29 णजिनिक बांधकाम विभाग 
OPEN-General-2¢ 


सामान्य प्रशासन विभाग 
OPEN-General-28 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
OPEN-General-30 


OPEN-General-39 


विधि व न्याय विभाग 
विधि व न्याय विभाग 


उमेदवाराचा 
मुळ प्रवर्ग 


म.लो.आ. उमेदवारांचे नांव 
शिफारस 


क्रमांक 


| 
- 
| 


MANGDARE RAJESH 
PANDITRAO 


Kalasagonda Rajashekhar 
kashinath 


PAWAR AJAY GANESHRAO 


KANHE NIKHIL PURUSHOTTAM 
BHOSALE PRASHANT O 
DNYANADEO 

MUNDE AMITKUMAR NT(D) 
DNYANESHWAR 

NGLE RUSHIKESH ANANTRAO SC 
PATIL SANDEEP GOVINDRAO 
SUPRIYA RANJITSINH 
GAIKWAD 

shinde priyanka ramesh 

PAWAR NEHA NARENDRA 


32 Open 


Open 


3 
38 Open 
3 Open 


BC 


द 


9 


E 


र्ट 


E 


OBC 


Open 


Open 


Open 
NT(C) 
OBC 
OBC 
OBC 


Sy MALI MAHESH AMBRUSHI 


षु Abhishek Manikrao wasu 


MADHAV JANARDHAN 

प 
GY MALI VAIBHAV NANDKISHOR 
ळ्‌ 


SOREGAONKAR YUVRAJ 
MANOHAR 


Wagh Sushama Mohan 


PAWAR MAYURI 
RAMCHANDRA 


BURANDE PRAJAKTA PRASAD O 
KADAM PRIYANKA Open 
BABASAHEB 


3 
4 
8 
ie) 
4 
2 
$ 
& 
८ 


8 
8 
8 
83 DAHADADE AKASH RAJARAM 
8 
8 
8 


OBC 
DT(A) 
B 
NT(C) 
NT(B) 
NT( 
Open 
OBC 
DT(A) 
Open 
OB 
SC 

BC 


9 


8 


oO 


4 


५१ 


am 9८ 
७0 | “? 


ए 


(3 


Open 


६० 
१ 


& Open 


BC 


नियतवाटप करण्यात आलेले 
मंत्रालयीन विभाग/ 
कार्यालयाचे नांव 


म.लो.आ.नेज्या 
प्रवर्गातून शिफारस 
केली तो प्रवर्ग 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 


OPEN-General-32 


OPEN-General-33 ।वेद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


OPE 
OPE 


N-General-3% 
N-General-34 


गृह विभाग 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


BC-General-4 सामान्य प्रशासन विभाग 


NT-D-General-4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


SC-General-9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


कृषि, Mae, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
महसूल व वन विभाग 


BC-General-2 


OPEN-Female-49 


OPEN-Female-2 
OPEN-Female-3 
NT-C-General-4 
BC-General-3 
BC-General-# 
BC-General-4 


गृह विभाग 

वित्त विभाग 

, ऊर्जा व कामगार विभाग 

अन्न, oT पुरवठा व ग्राहक संरक्षण वि 
जरि य विभाग 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


द्य 


F भाग 


(3 


गग 


(3 


BC-General-§& 
T-A-General-9 
BC-General-9 
NT-C-General-2 ह्य 
B-General-9 


महसूल व वन विभाग 
द्योग, व कामगार विभाग 
विधि व न्याय विभाग 
, ऊर्जा व कामगार विभाग 
य विभाग 
मृद व जलसंधारण विभाग 
अन्न, oT पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


2] 


D 


D-Female-4 
OPEN-Female-# 
BC-General-¢ 
DT-A-General-2 
OPEN-Female-4 
BC-General-8 
C-Female-4 
BC-General-90 


4 
yy 
“| 
> 


जलसंपदा विभाग 

विभाग 

मृद व जलसंधारण विभाग 
विभाग 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 


९3 
4 
4 


| 
4 
A 


र 


S) 


29 
ल 


OPEN-Female-g  |कृषि, पत्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

विमुक्त Ge ACR जमाती,इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 


विभाग 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


OPEN-Female- 


OBC-Female-4 


OPEN-Female-¢  |मृद व जलसंधारण विभाग 


म.लो.आ. उमेदवारांचे नांव उमेदवाराचा | म.लो.आ. ने ज्या नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | प्रवर्गातून शिफारस मंत्रालयीन विभाग/ 
क्रमांक केली तो प्रवर्ग कार्यालयाचे नांव 
les | 
DT-A-General-3  |कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


SC-General-3 सामान्य प्रशासन विभाग 


OBC-Female-3 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
SC-Female-2 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


SC-General-8 शालय।शक्षणव क्रोडा।वेभाग 
DT-A-General-4 द्योग, व कामगार विभाग 


| 


६४ CHAVHAN ABHIJEET 
KUNDALIK 


६५ PATIL SANDIP BHARAT 


६६ RAHUL RAUL 
Patil Pooja Sudam 
chaudhari ram sudhakar 


WAGHMARE AJAJY BAPURAO SC 
Manje Ashwini Laxman OBC 
ठ 


द 
द 


९ 


१ 


KARKASE SNEHAL VIDYADHAR 
&  JANJALI BHAGIRATH SARWADE OPEN-Female-<  |सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


६७ 
८ 
० 
२ 

३ 
8 


C) 
C) 
9 
9 
9 


SBC-General-9 पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 


७५ 


OBC-Female-8 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


द 


S 


S 
(र 


SHINDE AMOL KASHINATH SC-General-4 कृषि, Ma, दुग्धव्यवसाय विकास व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 


N 
9 ABHADE SWATI KISAN OPEN-Female-90 |मृद व जलसंधारण विभाग 
H 
७९ Jadhav Shilparani Nandkumar Open OPEN-Female-99 ॥महाराष्ट्र लौकसे य 

A 


D 
B 


(९ 


NDGAR SHITAL AMBANNA NT(C) NT-C-Female-4 द्योग, व कामगार विभाग 
KALE BHAKTI BALASO OPEN-Female-92 ॥वित्त विभाग 
द्य द्र 


RNE PRACHI VINAYAK OBC-Female-4 Terre शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 


क्र 


८४ Open पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
८६  |JADHAV PUNDLIK SC-General-l9 सामान्य प्रशासन विभाग 
ae 1:44 


८३ |9-॥७/ SNEHAL LAXMAN DT(A) DT-A-Female-4 वित्त विभाग 
WATORE RAVINDRA NARAYAN 


८९ KADAM PRIYANKA Open OPEN-Female-9& ॥वित्त विभाग 
NANDKUMAR 


९० GADADE SNEHA LAXMAN N 


8 POL PRIYANKA NARAYAN 


NT-C-Female-2 महाराष्ट्र Spd 


me} 


khodewad vijay pralhad ST-General-2 अन्न, oT पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 


LOKARE SUSHIL SBC-General-2 महसूल व वन विभाग 
DNYANESHWAR 


SC-Female-3 विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग 


D 
5 
D 
O 
5 
४) 
O 
S) 
5 
D 
5 
O 
S) 
N 
O 
D 
S) 
5 
४) 
5 
5 
5 
४) 
5 
5 


९२ 
83 
84 — |WAGHMARE SUNAYANA SC-Female-% उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
९६ ST-General-3 कृषि, Mae, दुग्धव्यवसाय विकास व 
| मत्स्यव्यवसाय विभाग 
७ = | TOTEWAD PRAFULL ST-General-8 सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
| 


chintakote bhujang baburao 
8 
DAVARI POOJA N NT-B-Female-9 महसूल व वन विभाग 
BHAIRAVANATH 


3 
T(A) 
C 
T(A) 
BC 
a 
C 
BC 
C 
C 
T(A) 
BC 
BC 
C 
T(C) 

p 
BC 
T(A) 
C 
C 
T(C) 
C 
गह 
BC 
BC 
C 
ग्‌ 
T 
T(B) 


EE 


म.लो.आ. उमेदवारांचे नांव उमेदवाराचा | म.लो.आ. ने ज्या नियतवाटप करण्यात आलेले 
शिफारस मुळ प्रवर्ग | प्रवर्गातून शिफारस मंत्रालयीन विभाग/ 
I केली तो प्रवर्ग कार्यालयाचे नांव 
३०-१1 1060” 71 
डा 
ठ 


ST-Female-9 विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर 
मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
त] 


3 
ST - 
T(A) z - 
ST - 
ST z 
SC : 
OBC 2 


=a 
९९ 
१९७. 
i JADHAV HIRABAI NIVRUTTI 
902 
१०३ 


88 

१०० 

१०१ 

१०२ 

१०३ 

[ay [WADEKARSEEMAPUIARAM आ ओत सिनन्यप्रनसनविधग 
क ऱ्या 


अवर सचिव (आस्थापन), सामान्य प्रशासन विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५५३ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२८८१८९७ 

अवर सचिव (आस्थापन), गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु 
चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२०२५०८८, २२७९३८५८ 


अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग, ५ वा मजला, दालन क्र.५२२ (विस्तार), HATHA, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६९०, २२८१३३४७ 
अवर सचिव (आस्थापना), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग , दालन क्र.४४० (विस्तार), ४ था मजला, मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र. २२७९३१६८, २२०४६२५९ 

अवर सचिव (आस्थापना), नगर विकास विभाग, ४था मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१९७, २२७९४१९४, २२८२०४५५ 
अवर सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग, ३ रा मजला, दालन क्र.३१९ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२६९, २२८२६८११ 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२६० (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३८४७, २२८१४९७१ 

अवर सचिव (आस्थापना), जलसंपदा विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९४१७६ 

अवर सचिव (आस्थापन), विधी व न्याय विभाग, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुख्य इमारत, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३६१०, २२०२८५०० 
अवर सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दालन क्र.१२० (विस्तार), पहिला मजला, मंत्रालय, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३७२१, २२८१०३९४ 

अवर सचिव (आस्थापना), ग्राम विकास विभाग, मंत्राळय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 

अवर सचिव (आस्थापन), अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, २ रा मजला, दालन क्र.२१९ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०५० 
अवर सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, ६ वा मजला, दालन क्र.६९८ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 

हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४११६, २२०२२५९६ 
अवर सचिव (आस्थापना), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पहिला मजला, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३०२५, २२८२०२०१ 
अवर सचिव (आस्थापन), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, दालन क्र.१५६ (विस्तार), 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३४१८ 
अवर सचिव (आस्थापना), गृहनिर्माण विभाग, ३ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९३८६३ 
अवर सचिव (आस्थापन), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला, 
क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६१६७०२, २२६१६७०१ 
अवर सचिव (आस्थापना), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकोय इमारत, 
१० वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र. २२६१७५१०- विस्तार क्र.२१२ 
अवर सचिव (आस्थापन), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, शासकीय 
इमारत, ९ वा मजला, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई ४०० ००१. दूरध्वनी क्र.२२६२६५१२ 


२१ [अवर सचिव (आस्थापना), आदिवासी विकास विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 


अवर सचिव (आस्थापना), महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मादाम कामा 
रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२७९४१४१, २२८२४९६६ 

अवर सचिव (आस्थापना), कौडठल्य विकास व उद्योजकता विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत , मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र. २२७९३९६७/२२०४८३०६/२२०४७२३६ 
अवर सचिव (आस्थापना), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, ७ वा मजला मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा 
राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९४१८३/२२०२५६०८ 

अवर सचिव (आस्थापना), अल्पसंख्याक विकास विभाग, ७ वा मजला, दालन क्र.७०१ (विस्तार), मंत्रालय, मादाम 
कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२०२५४०८ 
अवर सचिव (आस्थापना), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालयासमोर, ८ वा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत, मादाम 
कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दूरध्वनी क्र.२२०२५९३३/२२७९४१७० 
अवर सचिव (आस्थापना), विमुक्‍त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग, 
१ला मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई Yoo ०३२. 
अवर सचिव (आस्थापना), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, विस्तार इमारत पोटमाळा, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी क्र.२२७९३२३७ 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,५ 9/2, ७व ८ वा मजला, PRS टेलिफोन निगम इमारत, महष कर्वे मार्ग, 
कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१. दुरध्वनी क्र.२२७९५९०० 


¢ iy a page | 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग 
Maharashtra Public Service Commission 


य: दद eae चा मजला, कुपरेज ठेलिफोन निगम इमारत, महर्षि ae मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०००२१ दूरध्वनी-२२७९०५०० फेक्स:२२८८०५ २४ | 
aes ऑफ इंडिया इमारत, ३ रा माळा, फोर्ट, मुंबई ४००००१ दूरध्वनी :२२६७०२१०/१४८/२४८- AWIORN, फॅक्स : २२७७३९१ 


पेलले ~ sec.mpsc@maharashtra.gov.in वेबसाईट - www.mpsc.gov.in, https://mahampse.mahaontine.gov.in 


सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा - २०९७ 
अधिसचना क्रमांक :एनओटी-३६९७/सीआर-२२/२०१७/तीन जाहिरात क्रमांक : ६८/२०९७ 
SETA क्रमांक २३/२०१७, दिनांक २६ एप्रिल, २०१७ नुसार आयोगामार्फत दिनांक १६ जुले. २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या सहायक कक्ष अधिकारा, 
प्वक्षीकर निरीक्षक. पोलीस उप निरीक्षक संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१७ च्या निकालाआधारे सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा - २०१७ च्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या 


उमेदवारांचा सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य परीक्षा - २०१७ रविवार, दिनांक Yo डिसेंबर, २०१७ रोजी फक्त मुंबई येथे घेण्यात येईल 


२. प्रस्तृत परोक्षसधून भरावयाच्या पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:- 
, सहायक कक्ष अधिकारी, गट-ब (अराजपत्रित) (एकूण ९०० + ७ अ = ९०७ पदे) न | 
aT 7 अजा. ॥ ती । बि.जा. (अ) भ.ज. 7] भज. St beet aa | इ.मा.व eels me Ten | aa | एकूण 
। | ste | (क) | (ड) मागासवर्गीय । पदे | 
फसला “| Ce | बर्न | _२__|_ रे क य ae ae eso Ts वयस्कर | १९०० 
oe पक्त जागांचे प्रवर्गनिहाय /समांतर आरक्षणाचे विवरणपत्र आहे :- | | 
@ ee व्ही ल्क डक ककि i ककत izes २ धा वक ce | fee 2 Seca cere । १८ | 
ळ्या eR स्य : ee कळा mee १ rn शै Tore | सप्र | ३४ 
क बा Se ee 5 eal Ea ae . क ua 
es ती हह el ere es ie A ae eee oe Ze 
$ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यालयातील पदे 


3 पदसंख्याव aaa wae eT 

३.९ वर नमूद पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या संबोधत विभागाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याचो शक्‍यता आहे. 

३.२ महिला व खेळाडूंसाठीचे आरक्षण हे शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहोल. 

३.३ माहलांसाठो आरांक्षत पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी माहला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे 
अआधिवासी (Domiciled) अघल्याबाबत तसेच नॉन क्रोमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबत (अ.जा. व अ.ज. वगळून) स्पाटटपणे दावा करणे आवश्यक आहे 

३.४ वि.जा (शा). भ.ज. (बो. भ.ज. एक) त्र भ.ज. (ड) प्रवर्गासाठी anced असलेली पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित वर्गवारीतील योग्य 
च पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल. 

३.५ शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग. क्रमांक: राक्रोधो-२००२/प्र.क्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १ जुले. २०९६ तसेच शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःराक्रोधो- 
२००२/प्रक्र.६८/क्रोयुसे-२, दिनांक १८ ऑगस्ट, २०१६ आणि तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोबेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खळाडू 
आरक्षणासंदर्भात तसेच वयोमर्यादेतील सबलतीसंदर्भात कार्नवाही करण्यात येईल. 

३.६ प्राविण्य प्रापत खेळाडू आरक्षणाचा दाबा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतोत त्यांची क्रौडा विषयक प्रमाणपत्रे योग्य असल्याबाबत व खेळाडू प्रवर्गातील आर्रक्षत 


त्र 


पदासाठी पात्र ठरतो याबाबत. आयोगास अर्ज सादर करण्यापूर्वीच, सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असणे आवश्यक आहे. 


३.७ संचालक. क्रोडा व युवक सेवा संचालनालय किंबा सक्षम प्राधिका-याकडे प्रमाणपत्रे सादर करताना पात्र खेळाडू उमेदवाराने प्राविण्य प्राप्त खेळाडू 
आरक्षणासाठी त्यांना पात्र ठर्रावणारी आपली खेळाडू विषयक सर्व प्रमाणपत्रे एकाच वेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 

6 ३.८ क्रोडा प्रमाणपत्र योग्य असल्याबाबत व खेळाडू कोणत्या संवर्गासाठी पात्र ठरतो याविषयी अर्ज सादर करण्यापुर्वीच्या दिनांकाचे सक्षम प्राधिका-यान 
प्रदान केलेले प्रमाणपत्र सादर केले तरच त्यांना खेळाडू प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. 

३.९ शासन निर्णय. सामान्य प्रशासन विभाग. क्रमांक कअस १३१९५/प्रक्त.१२०/९४ब, दिनांक १६ एप्रिल. २०९६ नुसार अंधत्व किंवा श्नोणदष्टो. 
श्रवणशक्‍तोतोल दोष व चलनवलन विषयक विकलांगता किंबा मेंदूचा अर्धांगवायू या प्रकारच्या पात्रतेचे निकष धारण करणारे विकलांग उमेदवार 
गणवसेन्‌सार शिफारशोसाठी पात्र असतील. 

३.९०वकलांग उमेदवारांची पात्रता शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील. 

३ ९शविकलांगांसाठी असलेलो पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपेको असतील. 

३.९रबिकलांगासाठी ated पदांबर शिफारस करताना उमेदवार कोणत्या सामाजिक प्रवर्गातील आहे, याचा विचार न करता विकलांग गुणवत्ता 
क्रमांकानुसार त्यांची शिफारस करण्यात येईल. 

३.९३बिकलांग व्यक्तीसाठी असलेल्या आरक्षण. वयोमर्यादा अथवा कोणत्याही सवलतीचा फायदा घेऊ इच्छिणा-या उमेदवारांनी शासन निर्णय. सावर्जानक 


च oo: et 


आरोग्य विभाग. क्रमांक अप्रकि-२०१२/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-६, दिनांक ६ ऑक्टाबर, २०१९२ मधील आदेशानुसार SADM या संगणक प्रणालीदबार 


वर्तार्त करण्यात आलेले नवीन नमुन्यातील विकलांगत्वाचे प्रमाणपत्र सादर करणे अनिबार्य आहे. 

३.९४ॅसमांतर आरक्षणाबाबत शासन परिपत्रक. सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-९०१२/प्र.क्र.१६/१२/१६-अ. दिनांक १३ ऑगस्ट, २०१४ आणि 
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 

३.९५ मा.उच्च न्यायालय. मुंबई येथे दाखल झालेल्या रिट पिटीशन क्रमांक २०५३/२०१४ प्रकरणी होणा-या अंतिम निर्णयाच्या अधोन राहून प्रस्तुत 
पदभरतीचो कार्यवाही करण्यात येईल. 


३.१६ परोक्षेच्या कोणत्याही टप्प्यावर मागासवर्गोयासाठो बिहित केलेली वयामर्यादा. शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक अटो/निकथांसंदभ्षांत ण्य रै 
सूट/सबलत घेतलो असल्यास, अशा मागासवगोय उमेदवारांची अमागास (सर्वसाधारण) पदावर शिफारस करण्यात येणार नाहो 

३.१७ अमागास उमेदवारांकरोता विहित केलेल्या वयोमर्यादा. शुल्क तसेच इतर पात्रता विषयक निकषांसदर्भातील अटांची पुर्तता करणा-वा सवं gaa "ती 
अमागास सर्वसाधारण पदावरील शिफारशोंकरीता विचार होत असल्याने सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरांधत,'र शर - 
नसले तरो, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ आरक्षित प्रवर्गासंदर्भातोल सत्य माहितो अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे. 

¥. विकलांग उमेदवार :- लेखनिक व अनुग्रह कालावधीबाबत 

४.१ फक्त दृष्टीहीन, अल्पदृष्टी, अस्थिव्यंग, सेरेब्रल पाल्सो आणि डिस्लेक्‍्सियाने बाधित व किमान ४०७९ कायमस्वरुपी बरिकलांगत्व असलेल्य पार sees 
ते लिहिण्यासाठी सक्षम नसल्यास, परीक्षा प्रयोजनार्थ गुणवत्तेनुसार लेखनिकाची मदत घेता येईल व अनुग्रह कालावधी (Compensatory Trey वय 
राहील. बिकलांगत्चामुळे लिंहेण्यासाठी स्वत: सक्षम नसल्याबाबत अथवा विकलांगत्बामुळे लिहिण्याच्या वेगावर मवांदा वेत aera oe 
उमेदवारास आयोगाने निहित केलेल्या नमुन्यात सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणें आवश्यक राहाल. 

४-२ प्रत्यक्ष परोक्षेच्यावेळी उत्तरे लिहिण्यासाठी सक्षम नसलेल्या. पात्र विकलांग उमदवारांना. लेखनिकाची मदत आणि/अथवा अन्‌ग्रह rar 
आवश्यकता असल्यास संबोधत उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतोने आयोगास अर्ज सादर केल्याच्या दिनांकापासून सात (७) दिवसाच्या आत Tae 
प्रमाणपत्र/कागदपत्रांसह विहित नमुन्यामध्ये आयोगाकडे लेखी विनंती करणे आवश्यक आहे. 

४.३ लेखनिकाची व्यवस्था उमेदवारांकडून स्वत: केलो जाणार आहे को आयोगाच्या कार्यालयामार्फत लेखनिकाची व्यवस्था करावो लागणार आहे याचा प्यास 
उल्लेख जाहिरातीस अनुसरुन ऑनलाईन पध्दतोने केलेल्या अर्जामध्ये असल्यासच विहित नमुन्याद्वारे प्राप्त लेखी विनंतोचा विचार केला जाईल 

४.४ अर्जामध्ये मागणी केली नसल्यास ब आयोगाचो बिहित पध्दतीने पूर्व परवानगी घेतली नसल्यास ऐनवेळी लेखनिकाची मदत घेता येणार नाहो अलल 
अनुग्रह कालावधो अनुज्ञेय असणार नाहो. 

४.५ विकलांग व्यक्‍तोंना लेखनिक पुरविण्याबाबत ब अनुग्रह कालाबधी अनुज्ञेय ठरविण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना, विविध aang नमुने, विशेष सूचना. Te 
शासन आदेश इत्यादी बाबी आयोगाच्या www . १७.७५; या संकेतस्थळावरील “विकलांग erent” या सदरामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत 

४.६ फक्त आयोगाच्या कार्यालयाकडून लेखी परवानगी प्राप्त झालेल्या उमेदवारांनाच लेखनिकाची मदत घेता येईल अथवा अनुग्रह कालावधो दय असल्यास 
अनुज्ञेय राहील. 

७. वेतनश्रेणी :- 

रूपये ९.३००-३४,८०० -- ग्रेड पे- ४.३०० अधिक नियमांनुसार भत्ते. 1 
६. पात्रता :- 

६.१ भारतोय नागरिक 

६.२ वयोमर्यादा :- 


।  वर्योर्मर्यादा | रय. : वय a +. कह 
गणण्याचा दिनांक |} = Tel त्या t— तक 
अमागास” । अमागास | | मागासवर्गीय | प्राविण्य प्रात] माजी ate, आणिबाणी | विकलांग उमेदवार 
। मागासवर्गीय | | खेळाडू | व अल्पसेवा राजादिष्ट 
। । | | i अधिकारी | 
| + oh. _| aime areata अमागास ॥ मागासवर्गीय 
| १अगस्ट २० किड + ne i काल्या आळ ee eae | क्यः 


६.३ विहित वयोमर्यादा इतर कोणत्याहो बाबतीत Bi केली जाणार नाही. 
६.४ अर्हता :- 

६.४.१ सांविधिक विद्यापीठाची पदवो किंवा तिच्याशी समतुल्य म्हणून शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीहो तत्सम अर्हता. 

६.४.२ सहायक कक्ष अधिकारी मुख्य पराक्षा - २०१७ wal प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांनी सहायक कक्ष आंधकारी मख्य yey. >. > 
करोता अर्ज स्वोकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत संबंधित शेक्षणिक अर्हता धारण करणे अनिवार्य आहे. 

६.४.३ अंतर्वासिता (Intenship) किंवा कायंशाळेतील कामाचा अनुभव आवश्यक असेल अशा पदवी धारण करणा-या उमेदवारांनी सदर झट मंग्या 

परोक्षेचा अर्ज स्वोकारण्याच्या अंतिम दिनांकापर्यंत पूर्ण केली असेल तरच त्याला Feats समजण्यात येईल. @ 

६.४.४ उमेदवाराला मराठो लिहिणे. वाचणे. बोलता येणे अत्यावश्यक आहे. 

७. परीक्षेचे टप्पे - एक 
७.१ मुख्य परोक्षा - Yoo गुण 
७.२ मुख्य परोक्षेतोल एकूण गुणांच्या आधारे गुणवत्तेनुसार अंतिम निवड करण्यात येईल. 
७.३ मुख्य परीक्षेस प्रवेश :- 

७.३.१ सहायक कक्ष अधिकारी, विक्रोकर निरौक्षक, पोलीस उप निरीक्षक संयुक्‍त पूर्व परीक्षा - २०१७ च्या निकाला आधारे. सहायक कक्ष aE मखय 
परोक्षा-२०१७ च्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या आणि पूर्व परोक्षेच्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या शेक्षणक अर्हता व अन्य अटोचो दिनांक २७ 
ऑक्टोबर. २०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी पूर्तता करणा-या उमेदवारास मुख्य परोक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात बईल. 

७.३.२ मुख्य परोक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने आयोगाकडून निश्‍चित करण्यात आलेल्या eT ees 
hop-imahampse mahgerline. gov.in या संकेतस्थळाद्वारे फक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज/माहिती सादर करणे तसेच बिंहित शुल्क भरग 
आवश्यक आहे. 

७.३.३ पूर्व परीक्षेकरीता आयोगास अर्जाद्वारे सादर केलेल्या माहितीच्या आधारेच मुख्य परोक्षेकरोता आवश्यक माहितो ऑनलाईन पध्टतान सागता 
करणे आवश्यक राहील. 

८. प्रमाणपत्र पडताळणी:- 
८.१ आयोगाने निश्‍चित केलेल्या किमान सोमारेषेनुसार शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवारांची पात्रता जाहिरात/ शासन परिपत्रकातोल अर्हता/अटो व vas 
मूळ कागदपत्राच्या आधारे नियुक्‍तीपूर्बी सक्षम प्राधिका-याकडून तपासली जाईल. 
८.२ अर्जातील दाव्यानुसार मूळ कागदपत्रे सादर करणा-या उमेदवारांची प्रमाणपत्र पडताळणी केलो जाईल. 


८.३ अजातोल दाव्यानुसार सक्षम प्राधिका-याकडून करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या आधारे पात्र ठरलेल्या उमेदवारांनाच नियुक्‍तो बा: 
कायंबाही सक्षम प्राधिका-यांकडून करण्यात येईल. ai bE ge; 
२. सेवाप्रवशोत्तर शती :- (7! 
२.९ नियुक्‍त झालेल्या STAT खालोल परोक्षा ST होणे आवश्यक राहील :- 
२१.९ जेथे प्रचलित नियमानुसार विभागोय/व्याबसायिक परीक्षा विहित केलो असेल अथवा आवश्यक असेल तेथे त्यासंबंधो केलेल्या नियमानुसार 
विभागोय/व्याबसायिक परीक्षा 
9.9.2 हिंदो आणि मराठी भाषा परीक्षेसंबंधी केलेल्या नियमानुसार जर ती व्यक्ती अगोदरच परीक्षा उत्तोर्ण झाली नसेल किंवा तिला उत्तोर्ण होण्यापासून 
सुट मिळालो नसेल तर तो परीक्षा 
२.१.३ महाराष्ट्र शासनाच्या माहितो तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेले संगणक हाताळणोबाबतची परीक्षा जर ती व्यक्‍तो अगोदरच 
उत्तोर्ण झालो नसेल तर ती परोक्षा 
१०. शुल्क (रुपये): ९०.१ :- अमागास - ५२४/- ९०.२ :- मागासवर्गीय - ३२९४/- 
११. अर्ज करण्याचो पध्दत :- 
१९.१ प्रस्तृत परीक्षेसाठी फक्त ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज/माहिती स्वीकारण्यात येईल. 
१९.२ पात्र उमंदवारला वेब-आधारित (Web-based) ऑनलाईन अर्ज https://mahampsc.mahaonline.gowm AT संकेतस्थळाद्वारे दिनांक २७ 
ऑक्टोबर, २०९७ पर्यंत सादर करणे आवश्यक राहोल. 
१९.३ ऑनलाईन Usd अर्ज/माहितो सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना आयोगाच्या hitips://mahampse.mahaonline.gew.in तसंच 
(८७.११. gow in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 
१९.४ आयोगास अर्ज/माहिती सादर करताना मार्ध्यामक शालांत प्रमाणपत्रावर असलेल्या नावाप्रमाणेच नावाची नोंदणी करणे ब आयोगास अर्ज सादर करणे 
आवण्यक आहे. अन्यथा, आयोगाच्या सूचनांचे उल्लंघन समजून कारबाई करण्यात येईल. 
११.५ आयोगास चुकोचो माहितो सादर करणा-या उमेदवारास सदर परोक्षेसाठी ब यापुढील सर्व निवडोकरिता अपात्र ठरविण्यात येईल. 


बिहित rn 


१९.६ आयोगास अर्ज/माहिती सादर केल्यानंतर विहित मुदतीत परोक्षा शुल्क भरल्याशिवाय अर्ज विचारात घेतले जाणार नाही. 


१९.७ परोक्षा शुल्काचा भरणा करण्याकरिता उमेदवारांनो खाली नमूद केलेल्या पद्धतींचा अवलंब करावा :- 

१९.७.१ शूल्क भरण्याकरोता मुख्य पृष्ठाच्या डाव्या भागावरोल “ माझे खाते " या लिक वर क्लिक करावे. 

११.७.२ “माझे खाते " या लिक वर क्लिक केल्यानंतर “माझे अप्लीकेशन" सदरातोल 'स्पर्धात्मक परोक्षा' या लिकवर क्लिक करावे. 

92.9.3 स्पर्धात्मक परीक्षा' या लिक वर क्लिक केल्यानंतर अर्ज केलेल्या पदांची यादी शुल्क भरल्याच्या/न भरल्याच्या नोंदीसह दिसेल. “Up aid’ 
लिहिलेल्या पद/परोक्षेसमोर “Pay Now’ अशी लिंक उपलब्ध असंल. 

१९.७.४ “Pay Now" यालिक वर क्लिक केल्यानंतर ३ पर्याय उपलब्ध होतील:- (अ) ऑनलाईन पेमेंट (ब) नागरो सुविधा केंद्र (क) चलनाव्दार 

११.७.५ क्रेडिट काई. डेबिट कार्ड अथवा नेटबँकिंगच्या सहाय्याने ऑनलाईन परीक्षा शुल्क अदा करता येईल. 

१९.७.६ नागरो सुविधा केंद्र हा पर्याय निवडल्यास, उपलब्ध होणा-या पावतीची प्रत घेऊन नागरी सुविधा केंद्र अथवा संग्राम केंद्रात जाऊन शुल्काचा 
भरणा केला जाऊ शकतो. सदर कार्यवाही अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वी पूर्ण करणे आवश्यक राहोल. 

११९.७.७ SAA परोक्षा शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास उपलब्ध होणा-या चलनाचो प्रत घेऊन भारतीय स्टेट बँकेच्या कोणत्याही शाखेत. 
बँकेच्या कार्यालयीन वळेत शुल्काचा भरणा केला जाऊ शकतो. 

१९.७.८ भारतोय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे शुल्क भरण्याचा पर्याय निवडल्यास अर्ज सादर केल्याच्या दोन तासानंतर अथवा शेवटच्या दिवशी अर्ज 
सादर केल्यास त्यापुढील कामकाजाच्या दिवशी बँकेच्या कार्यालयीन बेळेत परीक्षा शुल्क भरणे आवश्यक आहे. 

१९.७.९ विहित पध्दतीने अज सादर करुन शुल्क भरण्याची कार्यवाही, तसेच भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरावयाचे झाल्यास 
चलनाची प्रत घेण्याचो कार्यवाही दिनांक २७ ऑक्टोबर, २०१७ रोजी २३.५९ वाजेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सदर 
बेबलिक बंद होईल. 

१९.७.१० चलनाद्वारे पगैक्षाशुल्क भरावयाचे झाल्यास भारतीय स्टेट बँकेमध्ये दिनांक ३० ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत बॅकेच्या कार्यालयीन वेळेत भरणे 
बंधनकारक आहे. विहित दिनांकानंतर परीक्षा शुल्क भरल्यास वैध मानले जाणार नाहो, तसेच परीक्षा शुल्काचा परतावाहो केला जाणार नाहो. 

१९.७.१९ ऑनलाईन पध्दतीने परीक्षा शुल्काचा भरणा केल्यानंतर उमेदवाराला त्याच्या प्रोफाईलमध्ये परीक्षा शुल्काचा भरणा झाला आहे किंवा कसे 
याचो स्थिती (status) अवगत होईल. त्याची उमेदवाराने अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकापूर्वीच तपासणी करुन खात्री करणे अथवा 
परोक्षा शुल्काचा भरणा झाल्याबाबतची स्थिती उपलब्ध नसल्यास पुन्हा शुल्क मरण्याची अथवा चलन घेण्याची कार्यबाहो करणे आवश्यक 
आहे. विहित दिनांकानंतर यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारीची दखल घेतलो जाणार नाहो. 

२२. प्रवेशप्रभाणपत्र :- 

१२.१ प्रस्तुत परेक्षेपुर्वो सर्वसाधारणपणे ७ दिवस अगोदर प्रवेश प्रमाणपत्र उमेदवाराच्या प्रोफाईलदवारे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. त्याची प्रत TET 
डाऊनलोड करुन घेणे व परोक्षेच्या वेळो सादर करणे आवश्यक आहे. 

१२.२ परीक्षेच्या वेळो उमेदवाराने स्वत:चे प्रवेश प्रमाणपत्र आणणे सक्तीचे आहे. त्याशिवाय, परीक्षेस प्रवेश दिला जाणार नाहो. 

१३.परोक्षेस प्रवेश :- 

९३.९ परोक्षेस येतेवेळो स्वत:च्या ओळखीच्या पुराव्यासाठी स्वत:चे आधार कार्ड, निबडणूक आयोगाचे ओळखपत्र, पासपोर्ट, पॅन कार्ड किंवा स्मार्ट कार्ड 
प्रकारचे ड्रायव्हिंग लायसेन्स यापैकी किमान कोणतेही एक मुळ ओळखपत्र व त्याची छायांकित प्रत सोबत आणणे अनिवार्य आहे. 

१३.२ फक्त पेन, पेन्सिल, प्रवेशप्रमाणपत्र, ओळखीचा मूळ पुरावा व त्याची छायांकित प्रत अथवा प्रवेशप्रमाणपत्रावरील सूचनेनुसार आयोगाने परबवानगो 
दिलेल्या साहित्यासह उमेदवाराला परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येईल. 

१३.३ डिजोटल डायरी. पेजर. मायक्रोफोन, मोबाईल फोन, कॅमेरा अंतभूत असलेलो कोणत्याहो प्रकारची साधने. सिमकार्ड, ब्लू टूथ, दूरसंचार साधने म्हणून 
वापरण्या योग्य कोणतोही वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वहया, नोटस, परवानगी नसलेली पुस्तके, बॅग्ज, परिगणक (calculator) इत्यादी किवा 
कोणतीहो संपर्क साधने/साहित्य परीक्षा केंद्राच्या परिसरात तसेच परीक्षा कक्षात आणण्यास, स्वत:जवळ बाळगण्यास, त्याचा बापर करण्यास अथवा 
त्याच्या वापरासाठी इतरांचो मदत घेण्यास सकत मनाई आहे. असे साहित्य आणल्यास ते परीक्षा केंद्राबाहेर ठेवण्याची व त्याच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी 
संबंधित उमेदवाराची राहोल, 


CO 


१३.४ आयोगाने परवानगी नाकारलेले कोणत्याही प्रकारचं अनधिकृत साधन/साठित्य परोक्षेच्याबेळी संबंधित उपकंद्राच्या मुख्य प्रवशद्रा गतरच "परवाना ज्‌ 
अशा साधन/साहित्याच्या सुरक्षितेची जबाबदारी संबंधित उमेदवाराचो राहील. यासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीस आयशा पिल या 
किवा शाळा/महाविद्यालय व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नाही. > 

१४. प्रस्तुत जाहिरातोमध्ये परोक्षेसंदर्भातील संक्षिप्त तपशील दिलेला आहे. अज स्वोकारण्याची पध्दत, आवश्यक अहता. आरक्षण. sem, एत । 
सर्वसाधारण प्रक्रिया, परोक्षा योजना, अभ्यासक्रम इत्यादोवाबतच्या सविस्तर तपशिलासाठी आयोगाच्या wow caps ५. १ या संकतस्थळायराक .“: 
परोक्षेअंतर्गत 'उमेदवारांना सर्वसाधारण सूचना' तसेच "परीक्षा गोजनः" Romina 'सहाधक कक्ष अधिकारी, विक्लीकर निरीफक 
उपनिरीक्षक wan मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीचे SUE अवलाफन करते. अप्योगाच्या संकेतस्थळावर aie ase 
माहिती ब अधिसूचना अधिकृत समजण्यात येईल. 

१५. प्रस्तुत परीक्षेचा सविस्तर अभ्यासक्रम आयोगाच्या wy an pxe 


ff 


१६. सदर अधिसूचना आयोगाच्या wwe npse.govsian तसेच काची 


२१ an या संकेनस्थळावर उपलब्ध आहे. 
mos. nubsopitac.osan या संकंतस्थळावर उपलब्ध आठे 


at 


ठिकाण : मुंबई 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०१५७ 


STARTS 


महाराष्ट्र ATTA आमा: 


, (१) आयोगाच्या कार्यालयात. परीक्षा कक्षात, परोक्षा केंद्राच्या परिसरात. तसेच, शाररिक चाचणी अ मुलाखतोच्या बेळो मोवाईल GS, अथवा नर a 
| प्रकारचो इलेक्ट्रॉनिक साधने आणण्यास ब वापरण्यास wae मनाई आहे. (२) प्रमाणपत्र पडताळणीच्या वेळी पात्रनेसंदर्भातील सर्व मूळ प्रमाणपत्र ज्यादा >. 
' केल्यास शिफारस/नियुक्‍तोसाठो विचार करण्यात येणार नाहो. 


